राज्यातील कारागृहांमध्ये विकसित करण्यात 
आलेल्या ई-प्रिझन्स प्रणालीकरिता संगणक 
उपकरणे खरेदी करण्यास प्रशासकीय मंजूरी 
देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम १२२१/प्र.क्र. १६७/तुरुंग-२ 
दुसरा मजला, मुख्य इमारत, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: १७ मार्च,२०२२. 


वाचा- 


१. अपर पोळीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांची 
पत्रे क्र. जा.क्र. इप्रवि/मेंन्टेनंन्स”/संगणकीकरण/२०२१-२२/क-६ (१/५९२१/पुणे, दिनांक 
२८.१०.२०२१ व क्र. इप्रवि/मेन्टेनंन्स/संगणकीकरण/२०२१-२२/क-६ (१)/१५२२, दिनांक 
२४.२.२०२२, 

२. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम, भाग -२, 
दिनांक १७ एप्रिल, २०१५, 

३. गृह विभाग, शासन निर्णय, क्र. गृहआ-२०१५/प्र.क्र.२३०/आस्थापना-२, दिनांक २०.५.२०१५, 

४. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय, क्र. संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.२१५/उद्योग-४ 
दिनांक २४ ऑगस्ट २०१७, 

५. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. भांखस २०१७/प्र.क्र.२०४/उद्योग-४, 
दिनांक ०८ डिसेंबर, २०१७, 

६. वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक २४.६.२०२१, 

७. वित्त विभाग,झ्ासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र४८/अर्थ-३, दिनांक १४.१०.२०२१, 

८. प्रकल्प अंमलबजावणी समिती बैठकीचे दिनांक १५.३.२०२२ चे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना- 

मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ई-कमिटीमार्फत संनियंत्रण करण्यात येत असलेला ICUS 
(Interoperable Criminal Justice System) प्रकल्प, ज्यामध्ये मा. न्यायालयाने ई-कोर्टस 
(e-courts) संगणकीकरण प्रकल्प, पोलीस विभागाचा (CCTNS) संगणकीकरण प्रकल्प, कारागृह 
विभागाचा (e-prisons) संगणकीकरण प्रकल्प, न्यायवैद्यकीय प्रयोगशाळा यांची ई-फॉरेन्सिक 
(e-forensic) Ws} कार्यान्वित करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. सदर सूचनांची पूर्तता 
करण्यासाठी ई-प्रिझन्स संगणकीकरण प्रकल्पाचा पूर्ण क्षमतेने व परिणामकारकरित्या वापर होणे 
आव्यक आहे. त्यासाठी कारागृहातील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांकडे डाटा एन्ट्री करणे, डाटा 
सत्यापित करणे व डाटा पुनर्प्राप्त (Retrieve) करणे याकरिता संगणक, प्रिंटर, स्कॅनर, फिंगरप्रिंट 
स्कॅनर व वेबर्केमेरा इ. उपकरणे खरेदी करण्याचा प्रस्ताव अपर पोलीस महासंचालक व 
महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी संदर्भ क्र.१ अन्वये सादर केला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम १२२१/प्र.क्र. १६७ /तुरुंग-२ 


२. माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने सूचित केल्यानुसार सदर उपकरणांच्या खरेदीसंदर्भातील 
विनिर्देश मे. केपीएमजी, या सल्लागार संस्थेकडून तपासून घेण्यात आले आहेत. सदर खरेदीस 
विभागाच्या प्रकल्प अंमलबजावणी समितीने उपलब्ध निधीच्या मर्यादेत प्रस्तावित संगणकीय 
उपकरणांची खरेदी GeM PORTAL वरुन करण्यास संदर्भ क्र.८ येथे मान्यता दिली आहे. तथापि, 
कोविड -१९ च्या संसर्गजन्य रोगामुळे सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षात होणा-या अर्थव्यवस्थेवरील 
परिणामांबाबत वित्तीय उपाययोजना करण्याबाबत संदर्भ क्र. ६ अन्वये खरेदी संदर्भात निर्बंध घातले 
आहेत. सदर शासन निर्णयातील खरेदी संदर्भातील निर्बंध व अटी/शार्ती शिथिळ करुन खरेदी 
करण्यास वित्त विभागाने मान्यता दिली आहे. त्यानुषंगाने रु.५९,९९,५००/- (अक्षरी रुपये एकोणसाठ 
लक्ष नव्याण्णव हजार पाचशे Had) इतक्या रकमेची संगणकीय उपकरणे खरेदी करण्याच्या 
प्रस्तावास मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ई-कमिटीमार्फत संनियंत्रण करण्यात येत असलेला ICUS 
(Interoperable Criminal Justice System) प्रकल्प राबविण्यासाठी कारागृहांमध्ये विकसित 
करण्यात आलेल्या ई-प्रिझन्स प्रणाळीकरिता खालीलप्रमाणे रु.५९,९९,५००/- (एकूण अक्षरी रुपये 
एकोणसाठ लक्ष नव्याण्णव हजार पाचशे फक्त) इतक्या रकमेची उपकरणे खरेदी करण्यास या शासन 
निर्णयान्वये प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 


अ. क्र. । उपकरणांची नावे आवश्यक नग | प्रती नग किमत । एकुण किमत (रु.) 
(रु.) 
ie “नः. १) ame 11 | ८६ ४७,००० ४०,४२,००० 
२ स्कॅनर ३७ २३,००० ८,५१,००० 
३ प्रिंटर ३६ २३,००० ८,२८,००० 
४ फिंगरप्रिट स्कॅनर VE 3,400 %,&%,000 
& वेब कॅमेरा ४७ २,५०० १,१७,५०० 
(एकूण अक्षरी रुपये एकोणसाठ लक्ष नव्याण्णव हजार पाचशे फक्त) ५९,९९,५०० 


२. सदर खरेदी उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.२१५/ 
उद्योग-४, दिनांक २४ ऑगस्ट २०१७ व शासन निर्णय, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग क्र. भांखस 
२०१७/प्र.क्र.२०४/उद्योग-४, दिनांक ०८ डिसेंबर, २०१७ मधील नमूद तरतुदींच्या अनुषंगाने विहित 
पद्धतीचा अवलंब करुन केळी जाईल याची काटेकोरपणाने खात्री करावी. 


३. यावरील होणारा खर्च मागणी क्र बी-५, मुख्य लेखाशिर्ष २०५६ तुरुंग (००) (१५) मुंबई मध्यवती 
कारागृहाचे संगणकीकरण (आर्थर रोड) (योजनांतर्गत योजना) (२०५६ ०२०४) १७- संगणक खर्च या 
खाली उपलब्ध होणा-या मंजूर निधीतून भागविण्यात यावा. सदर खरेदी या लेखाशिर्षाखाली 
उपलब्ध होणाऱ्या निधीच्या मर्यादेत असावी. 


४. वित्तविभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३ विनियम, भाग-२, दिनांक १७ 
एप्रिल २०१५ व वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग - पहिला उपविभाग दोन मधील 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम १२२१/प्र.क्र. १६७ /तुरुंग-२ 


अ.क्र.२७ अ नियम क्र. ७६ अन्वये प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांस 
अनुसरुन हा झासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


५. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ.संदर्भ क्र. ८५/२०२२/व्यय-८, दिनांक २.३.२०२२ 
अन्वये प्राप्त झाळेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२०३१७१५१९४५४४२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
ANIRUDDHA ४ ह गा सा 
JEWLIKAR a 
(अनिरुध्द व्यं. जेवळीकर) 
उप सचिव, गृह विभाग 


१. प्रधान महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर, 
२. अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
३. अपर मुख्य सचिव (अ. व सु), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
४. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
५. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
६. प्रधान सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
८. कक्ष अधिकारी, अर्थ-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१०.निवासी लेखा परीक्षा, मुंबई 
११.संचाळक, ळेखा व कोषागारे, मुंबई, 
१२.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, 
१३.निवड नस्ती, तुरुंग -२ कार्यासन, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
f/f 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


